जल जीवन मिठानअंतर्गत गाव " हर 
घर we" घोषित करण्याबाबतची 
कार्यपध्दती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: २८ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि-२०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० 
(०७,दि.०४.०९.२०२० 

२. शासन पत्र, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.४६/ पापु १०, 
दि.०१.०३.२०२१ 


शासन परिपत्रक- 

केंद्र शासनाने दि.२५.१२.२०१९ रोजी जल जीवन मिझानबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना व त्याआधारे निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भिय क्र.१ दि.०४.०९.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात जल जीवन ar राबविण्यात येत आहे. 
०२. जल जीवन far अंतर्गत गावातील १०० टक्के कुटुंबांना जळ जीवन Par मानकाप्रमाणे 
कार्यात्मक नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध करुन दिल्यानंतर असे गाव " हर घर जल" घोषित 
करुन याबाबतचे प्रमाणपत्र निर्गमित करणेबाबत जल जीवन far मार्गद्शिकेतीळल परिच्छेद क्र.५.४ 
मध्ये नमुद आहे. याबाबत संदर्भिय क्र.२ दि.०१.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता, याबाबत सविस्तर कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे विषद करण्यात 
येत आहे. 

१. जल जीवन Pa मानकाप्रमाणे गावातील प्रत्येक कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे पाणी 
पुरवठा उपलब्ध करुन दिल्यानंतर संबंधित उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा 
परिषद यांनी संबंधित गावाच्या ग्रामपंचायत/ ग्राम पाणी व स्वच्छता समितीस या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट -१ प्रमाणे " हर घर जल" प्रमाणपत्र/ कार्यपूर्ती अहवाल 
उपलब्ध करुन द्यावे. 

२. उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांचेकडून कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीने या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट-२ प्रमाणे गाव " हर 
घर जल" घोषित करण्याबाबत ठराव घ्यावा. 

३. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने/ ग्राम पाणी व स्वच्छता समितीने गावाच्या ग्रामसभेमध्ये गाव " हर घर 
जल" घोषित करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


a) ग्रामसभे दरम्यान संबंधित सरपंच/ अध्यक्ष, ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती यांनी 
ग्रामसभेस उद्देशून - " गावातील सर्व कुटुंबांना तसेच शाळा/ अंगणवाडी केंद्र/ 
आश्रमशाळा इ. यांना स्वतंत्र नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध होत आहे का? 
गावातील कोणतेही कुटुंब स्वतंत्र नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठ्यास वंचित नाही ना?" 
अशी विचारणा करावी. 

ब) ग्रामसभा सदस्यांनी हात उंचावून याबाबत प्रतिसाद द्यावा. 

क) याप्रसंगाचा साधारणत: २-३ मिनिटांचा चांगल्या दर्जाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन हा 
व्हिडिओ JUM-IMIS पोर्टल - Village details याठिकाणी उपलोड करणे आवश्यक 
आहे. 

४. तद्नंतर सरपंच, ग्रामपंचायत/ अध्यक्ष, ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती यांनी या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट- ३ प्रमाणे प्रमाणपत्र द्यावे. असे प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा 
परिषदांमार्फत JUM-IMIS पोर्टलवर त्वरित अपलोड करण्यात यावे. 

५. संबंधित गाव " हर घर जल" घोषित केल्यानंतर याबाबतची माहिती WM-IMIS पोर्टल व 
मोबाईल अँपवर अपलोड करण्याकरीता संबंधित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी व 
स्वच्छता, जिल्हा परिषद अंतिमत: जबाबदार असतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२८१७१८२४३७२८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saroj Rajesh 


Sa roj तीन 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Water Supply And 


R 7 h Sanitation Department, 

aj es 7} postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6a31a461 10f5bc3d6fc7bdf1d6 
619a227d04e20859a66b7faddf9190acO 


De S h p an d €8 96802, cnSaroj Rajesh Deshpande 


Date: 2021.10.28 17:47:54 +05'30' 


(ARTs SaTTTS) 
कक्ष SHAHN महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मिशन संचालक, जल जीवन FATA (राज्य पाणी व स्वच्छता Fa), बेलापूर, नवी मुंबई. 


Cc AW A OO 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

६. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

८. उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

९. कार्यकारी अभियंता / उप अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१०.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद (सर्व) 

११.गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती / ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत (सर्व) 

१२.निवडनस्ती -कार्यासन- पापु १० 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


शासन परिपत्रक जजीमि २०२१/ प्र.क्र.१७८/ पापु १० सोबतचे 


परिशिष्ट-१ 


2 


Har Ghar Jal 
Jal Jeevan Mission 


"Sv घर जल' गाव प्रमाणपत्र 
(पाणी पुरवठा विभागाद्वारे) 


गावाचे नाव............. ग्रामपंचायत............. तालुका......... जिल्हा.......... 


वरील गावातील खालील नमुद बाबींची पूर्तता होत असल्याची पाहणी करुन आज 


व. रोजी सदर गाव " हर घर जल" गाव म्हणजेच - गावांतील १०० टक्के 


कुटुंबांना वैयक्तिक कार्यात्मक नळ जोडणीद्वारे जल जीवन Perea मानकाप्रमाणे पाणी 


पुरवठा होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


१ 


गः 


गावातील सर्व कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आली आहे. 
नळ जोडणी पाईप्स व्यवस्थित भिंतींना घट्ट बसविण्यात आले आहेत. मोकळ्या 
जागांवरील पाईप्स सिमेंट Hise प्लॅटफोर्मवर बसविण्यात आले आहेत. 


. सर्व नळ जोडणीद्वारे विहीत प्रमाणात पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
. सर्व कुटुंबांना नळ जोडणीद्वारे पुरविण्यात येत असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता 


पिण्यायोग्य आहे. (BIS १०५०० नुसार) 


. गावातील वितरण वाहिनीमध्ये कुठेही पाणी गळती होत नाही. 
. गावातील पदाधिकारी जसे - ग्रामपंचायत सदस्य, ग्राम पाणी व स्वच्छता 


समितीमधील सदस्य, देखभाल दुरुस्ती कर्मचारी वर्ग,पाणी गुणवत्ता चाचणी Field 
test Kit वापरण्याकरीता प्रशिक्षित ५ सदस्य व पाणी पुरवठा विभागाशी संबंधित 
कर्मचारी/ अधिकारी यांची नावे IMIS पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहेत. 


. नळ जोडणी देण्यात आलेल्या सर्व कुटुंब प्रमुखांची नावे IMIS पोर्टलवर अपलोड 


करण्यात आले आहेत. 


. पाणी पुरवठा योजना पुर्ण झाल्यानंतर खोदण्यात आलेली सर्व रस्ते दुरुस्त करण्यात 


आली आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


९. सरपंच/ ग्राम पाणी व स्वच्छता समितीच्या सदस्यांसह गावाची पाहणी आयोजित 
करुन ग्रामस्थांना वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे उपलब्ध पाणी पुरवठा व शुध्द 
पेयजलाचे फायदे विषद करण्यात आले. 

१०. गावातील सर्व झाळा, अंगणवाडी केंद्र, आश्रमशाळा, ग्रामपंचायत इमारत, 
आरोग्यकेंद्र इत्यादी ठिकाणी नळ जोडणी देण्यात आली आहे. 

११.घरातील, गावातील शासकीय संस्थांमधीळ सांडपाण्याचे विहीत पध्दतीने 
व्यवस्थापन करण्यात येत आहे/ करण्यात येणार आहे. 

१२.पाऊस पाणी संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंगो/ भूजल पुनर्भरण संरचना कार्यान्वित 
करण्यात आली आहे / कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 


उप अभियंता, 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 
जिल्हा परिषद........... 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


शासन परिपत्रक जजीमि २०२१/ प्र.क्र.१७८/ पापु १० सोबतचे 


परिशिष्ट-२ 
2. 
(गाव "हर घर जल" घोषित करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने द्यावयाच्या ठरावाचा नमुना-) 
दिंनांक-............... 
संदर्भ- उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांचे कार्यपूर्ती 


अहवाल/ प्रमाणपत्र 
विषय - गाव "हर घर जळ" घोषित करणेबाबत 


१. गावातील कुटुंबांची संख्या (आज दि............. रोजी) - 
२. नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा होत असलेल्या कुटुंबांची संख्या - 
३. खालील झासकीय संस्थांमधील नळ जोडणीची सद्यस्थिती - (उपलब्ध आहे/नाही) 
i. ग्रामपंचायत - 
॥. आरोग्यकेंद्र 
iii. शाळा 
iv. अंगणवाडी केंद्र 
४. आश्रमशाळा 
९. सार्वजनिक गोठे 
vi. सार्वजनिक स्नानगृह- 
vii. सार्वजनिक स्वच्छता गृह- 
४. लोकवर्गणी व बँक खात्याची माहिती- 
i, रोखरक्कमरु. 
॥. साधन सामग्री (पैडातील मूल्य) रु. - 
॥. श्रमदान (पैज्ातील मूल्य) रु. 
iv. इतर (विनिर्दिष्ट करावे) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


v. बँक खात्याची माहिती 


५. पाणी गुणवत्ता चाचणी Field Test Kit gre तपासण्याकरीता प्रशिक्षित व्यक्तिची माहिती ( 
व्यक्तींची नावे व सध्याचा संपर्क क्रमांक) 


६. योजनेची चालविणे व परिचालनाकरीता खालील व्यक्‍ती नामनिर्देशित करण्यात आल्या 
आहेत. (नाव, संपर्क क्रमांक) 


७. योजनेत मोठा बिघाड आल्यास तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करुन योजना पुन:स्थापित करण्यास 
नामनिर्देशित केलेल्या पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारी (नाव, पद व संपर्क क्रमांक) 


८. योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीची आवश्‍कता भासल्यास खालील कुल कर्मचारी वर्ग 
नामनिर्देशित करण्यात आले आहेत (नाव, पद व संपर्क क्रमांक) 


ग्राम पंचायत/ ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती ठरवते की, गावातील वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे पाणी 
पुरवठा उपलब्ध करुन दिल्या जाणा-या कुटुंबांची संख्या वरीलप्रमाणे असेल व गावातील योजनेच्या 
व्यवस्थापनाकरीता वरील प्रमाणे मनुष्यबळ असेल. ग्रामपंचायत असेही ठरविते की, 

. ज्या पेयजल स्त्रोतातून गावात पाणी पुरवठा करण्यात येतो अशा स्रोतातील (प्रादेशिक पाणी 
पुरवठा योजनांच्या बाबतीत Delivery Point) पाण्याचे नमुने किमान तीन महिन्यातून एकदा 
गोळा करुन पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळेत ते पाठविण्यात येईल 

ii. Field Test Kit द्वारे चाचणी केलेली माहिती JIM-WOMIS पोर्टलवर नोंदविण्यात येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


॥. सेन्सर आधारित संनियंत्रण प्रणालीसाठी सेन्सर स्थापित करण्याकरीता सहकार्य पुरविण्यात 
येईल व योजनेशी संबंधित साधन सामग्रीची काळजी घेण्यात येईल. 


iv. पाणीपुरवठा योजनेच्या परिचालन व देखभाल दुरुस्तीकरीता रु........... / प्रतिमाह प्रमाणे 
पाणीपट्टी आकारण्यात येईल. 
ग्रामसेवक सरपंच/ अध्यक्ष ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती 
(नाव व शिकक्‍्क्यासहीत) (नाव व IERIE TA) 
ग्रामपंचायत........ ग्रामपंचायत.......................... 
तालका ०-७: तोलिंबने याल 
जिल्हा............. जिल्हा ::..:::::1:000यानय 


KKKEKKKKKEKKEKRKKKKA 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२१/प्र.क्र.१७८/ पापु १० 


शासन परिपत्रक जजीमि २०२१/ प्र.क्र.१७८/ पापु १० सोबतचे 
परिशिष्ट-३ 


2 


शड वळ, 
हर घर जल 
कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणी सर्व कुटुंबांना प्रदान केल्याचे प्रमाणपत्र 


मी........................ सरपंच/ अध्यक्षत ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती............. 
ग्रामपंचायत...................... जिल्हा................ महाराष्ट्र राज्य आणि मी 
क क स्ती ग्रामसेवक प्रमाणित करतो की, गावातील १०० टक्के कुटुंबांना 
कार्यामक नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. हा प्रस्तावा आज 
[a काळ रोजी ग्रामसभेमध्ये पारीत करण्यात येत आहे. 

ग्रामसेवक सरपंच/ अध्यक्ष ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती 
(नाव व Brees ta) (नाव व शिक्क्यासहीत) 

ग्रामपंचायत........ ग्रामपंचायत.......................... 
तालुका............. तालुका............................... 
जिल्हा............. जिल्हा .................................. 


33/33/3033 3333333 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


